उपसंचालक, आरोग्य सेवा,नागपूर मंडळ, 
नागपूर यांच्या अधिपत्याखालील जिल्हा 
परिषदेकडील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील 
वैद्यकीय अधिकारी यांची १४५ अस्थायी पदे 
पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदआ 2029 /प्र.क्र.६०/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : १५ एप्रिल ,२०२१ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक - पदआ २०२०/प्र.क्र.८४/आरोग्य -३, 
दिनांक- २८.१०.२०२०. 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्रमांक- ससंआसे/उपसंचालक आ.से.नागपूर 
मंडळ/ ३३१ अस्थायी पदे/४२१०-१३/कक्ष-५२ ब, दिनांक-१२.०३.२०२१. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर 
यांच्या अधिपत्याखालील नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली, भंडारा व गोंदिया या ६ जिल्हयामधील 
जिल्हा परिषदेकडील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी गट-अ च्या एकूण १४५ अस्थायी 
पदांना दि.०१.०९.२०२० ते दि. २८.०२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ 
संपुष्टात आल्याने १४५ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणे आवश्‍यक आहे. 


२. आता या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या 
नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली, भंडारा व गोंदिया या ६ जिल्हयातील जिल्हा परिषदेकडील 
प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (वेतनश्रेणी एस-२०, ५६१००-१७७५००)च्या 
सदर १४५ अस्थायी पदांना दि. ०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०२१- 
२०२२ या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक-आर-१ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०२१/प्र.क्र.६०/आरोग्य-३ 


२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६ - सार्वजनिक आरोग्य 
००१ - रुग्णालये व दवाखाने 
००१ (चार) - गट वैद्यकीय अधिकारी (२२१० ०३७१) 


४. BT aed निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक- १५.०२.२०२१ 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३३०१४४०२९५७१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


1 igitally signed by Roshani 
Roshani 0. 


DN: c=IN, o=Government Of 


Di h Maharashtra, ou=Public Health 
l Nn es 7 Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=685cbbb5899027ea29d4 
Ka d a m 4ae02d12f2c1313143ad8376755d 
0e815a1eb20fd0ce, cn=Roshani 
. | Dinesh Kadam Patil 
p a t | Date: 2021.04.15 17:50:30 +05'30' 
(रो.दि.कदम-पाटील) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 

२. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये- राज्यस्तर) मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर. 

६. जिल्हा शल्य चिकित्सक, नागपूर/चंद्रपूर/वर्धा/गडचिरोली/भंडारा/गोंदिया. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/चंद्रपूर/वर्धा/गडचिरोली/भंडारा/गोंदिया. 

८. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

९. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
१०. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०२१/प्र.क्र.६०/आरोग्य-३ 


परिशिष्ट-अ 


(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- पदआ-२०२१/प्र.क्र.६०/आरोग्य-३, 


दिनांक - १५ एप्रिळ,२०२१ सोबतचे विवरणपत्र) 


पदनाम व संवर्ग 


वैद्यकीय अधिकारी (वर्ग-२) 


तात्पुरती पदे प्रथमत: ज्या शासन निर्णयान्वये निर्माण पदांची 
अ.क्र. दिनांक गट-अ | 
केली तो शा.नि.क्र. व 3 संख्या 
(वेतनश्रेणी एस-२०, 
५६१००-१७७५०० 
शा २ ३ 8 
जिल्हा परिषद, नागपूर, जिल्हा नागपूर 

षि शा.नि.क्र.आ.वि.क्र.पीएचसी-१०८३/३३३पीच-१६, । प्राआकेंद्र जवळी ka 

2 दिनांक ३०.९.१९८३ प्राआकेंद्र टाकळघाट विव 

३ प्राआकेंद्र केळवद षि 

रि ue .क्र.आ.वि.क्र.पीएचसी-१०८३/३३०/८४०/१६, See A ha 

दिनांक ८.१०.१९८५ व क्र.पीएचसी/११४/५७६/सीआर- 

& ५२/आ-४, दिनांक 29.08.9888 प्राआकेंद्र नांद Ea 

६ प्राआकेंद्र वेलतूर ea 
श्ा.नि.क्र.आ.वि.क्र.पीएचसी-१०८३/३३५६पीच-१६, या 

9 ह es री प्रा मोवाड a 

दिनांक २.४.१९९४ 

शा.नि.क्र.आ.वि.क्र.पीएचसी-१०९४/२०४/ आरोग्य-४, ge 

८ ‘ Bere प्रा कान्होलीबारा २ 

दिनांक ३०.१.१९९० 

९ 'शा.नि.क्र.आ.वि.क्र.पीएचसी-१००४/३२९/आरोग्य-४/ प्राआकेंद्र बेला x 

| 90 दिनांक १६.०६.१९९१ व क्र.पीएचसी/१०९०/१४७, प्राआकेंद्र खापा शिडी 

ae | दिनांक 22.09.4880 प्राआकेंद्र मोवाड a 

१२ प्राआकेंद्र साळवा Es 
शा.नि.क्र.आ.वि.क्र.पीएचसी-१०९०/१७९५/प्र.क्र.३१९/ = 

43 आरोग्य-४, दिनांक ३.७.१९९९ प्राआकेंद्र खात २ 

१४ प्राआकेंद्र धापेवाडा १. त: 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०२१/प्र.क्र.६०/आरोग्य-३ 


पदनाम व संवर्ग 
वैद्यकीय अधिकारी (वर्ग- पदाची 
तात्पुरती पदे प्रथमत: ज्या शासन निर्णयान्वये निर्माण Or) | पदांची 
अ.क्र. तिवक गट-अ न 
केली तो MAH. व संख्या 
(वेतनश्रेणी एस-२०, 
५६१००-१७७५०० 
१५ प्राआकेंद्र गोंडखैरी ra 
शा.नि.क्र.आ.वि.क्र.पीएचसी-२००३/प्र.क्र.२६१/ <= 
१६ दिनांक प्रा सोमनाळा Ea 
आरोग्य-५, दिनांक 22.19.2008 — 
१७ प्रा तितूर i | 
१८ प्राआकेंद्र बोरखेडी |e 
१९ प्राआकेंद्र व्याहाड डि 
२० प्राआकेंद्र रायपूर past 
२१ चं प्राआकेंद्र चिचोली Ee 
सा.आ.वि.शा.नि.क्र.संकीर्ण-२०१२/प्र.क्र.१४१/आरोग्य. a= 
दिनांक पाचगाव 
२२ 3, दिनांक १७.०१.२०१३ प्राआकेंद्र पाचगांव za 
23 प्राआकेंद्र कन्हान हिती 
२४ प्राआकेंद्र गुमथळा i 
२५ प्राआकेंद्र गुमथी हि 
२६ प्राआकेंद्र मनसर २ 
२७ प्राआकेंद्र सालई गोधनी २ 
२८ | सा.आ.वि.शा.नि.क्र.पदनि-२०१७/प्र.क्र.२३१/आरोग्य- | प्राआकेंद्र भूगांव २ 
२९ ३, दिनांक १६.०२.२०१८ प्राआकेंद भिषणूर २ 
३० प्राआकेंद्र धानला २ 
एकुण पदे जि.प.नागपूर ३८ 
जिल्हा परिषद, वर्धा जिल्हा वर्धा 

कि प्राआकेंद्र जळगांव i 
: शा.नि.क्र.आ.वि.क्र.पीएचसी-१०८३/३३०/४४० ease 3 
3 /आरोग्य-५, दिनांक ८.१०.१९८५ व प्राआकेंद्र सारवाडी २ 
४ | क्र.पीएचसी/१०९४/५७६/सीआर/३/५२/अ/आरोग्य-४, | प्राआकेंद्र कन्नमवारग्राम २ 
7 दिनांक 29.08.9828 a 2 
g प्राआकेंद्र साहूर २ 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०२१/प्र.क्र.६०/आरोग्य-३ 


पदनाम व संवर्ग 
वैद्यकीय अधिकारी (वर्ग- पदाची 
तात्पुरती पदे प्रथमत: ज्या शासन निर्णयान्वये निर्माण Or) | पदांची 
अ.क्र. तिवक गट-अ न 
केली तो शा.नि.क्र. व संख्या 
(वेतनश्रेणी एस-२०, 
५६१००-१७७५०० 
७ च प्राआकेंद्र सारवाडी ra 
सा.आ.वि.शा.नि.क्र.संकीर्ण-२०१२/प्र.क्र.१४१/आरोग्य- anew 
८ = प्रा आंजी (मो) Ea 
3, 49.09.2093 त 
९ प्रा पोहना २ 
एकुण पदे जि.प.वर्धा १५ 
जिल्हा परिषद गडचिरोली जिल्हा गडचिरोली 
Ey प्राआकेंद्र येवली ca 
२ प्राआकेंद्र पारडी | a | 
3 प्राआकेंद्र चामोर्शी ia 
8 प्राआकेंद्र पावीमुरांडा चोमार्शी i, ee 
4 प्राआकेंद्र बेलगूर अहेरी | 
६ | शा.नि.सा.सा.आ.वि.क्र a ३८९१/२५३/२२०/आ- | प्राआकेंद्र बेतकाठी कोरची ea 
४, 8.8.9.9 aa 
9 = प्रा पुराडा कुरखेडा ie ae 
८ प्राआकेंद्र मसेली कुरखेडा Ea 
९ प्राअकेंद्र पहसगांव आरमोरी za 
| 90 | प्राअआकेंद्र कोपेला अहेरी Ea 
११ | प्राआकेंद्र जारावंडी एटापल्ली 1 १_| 
१२ प्राआकेंद्र पेन्टीपाका सिरोंचा ॥ | 
१३ प्राआकेंद्र आमगांव Ra 
१४ प्राआकेंद्र तोडसा | 
१५ या प्राआकेंद्र महागांव a 
सा.आ.वि.शा.नि.क्र.संकीर्ण-२०१२/प्र.क्र.१४१/आरोग्य- का ताळ 
१६ तना प्रा वैरागड | a | 
35 १७.०१.२०१३ = 
१७ प्रा वडसा Ea 
१८ प्राआकेंद्र देऊळगांव Eg 
१९ प्राआकेंद्र पोरळा | a | 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०२१/प्र.क्र.६०/आरोग्य-३ 


पदनाम व संवर्ग 

वैद्यकीय अधिकारी (वर्ग- पदाची 
तात्पुरती पदे प्रथमत: ज्या शासन निर्णयान्वये निर्माण Or) | पदांची 
अ.क्र. दिनांक गट-अ न 
केली तो शा.नि.क्र.व संख्या 

(वेतनश्रेणी एस-२०, 

५६१००-१७७५०० 
२० प्राआकेंद्र बोटेकसा ॥ 
२१ प्राआकेंद्र भेंडाळा २ 

शा.निर्णय दि.०२.०१.२०१७ ao 
२२ प्रा बुर्गी २ 
२३ शा.निर्णय दि.०६.०६.२०१९ प्राआकेंद्र आलापल्ली २ 
एकुण पदे जिल्हा परिषद गडचिरोली २६ 
जिल्हा परिषद भंडारा जिल्हा भंडारा 
cy प्राआकेंद्र शाहापूर भंडारा द्वि 
२ प्राआकेंद्र आंधळगांव मोहाडी iL see 
3 प्राआकेंद्र लेडझरी तुमसर Ea 
8 प्राआकेंद्र नाकाडोंगरी तुमसर aan 
4 प्राआकेंद्र एकाडी/की साकोली " 
६_| झा.नि.क्र.सा.आ.वि.क्र.पीएचसी-२००३/प्रक्र.२६१/आ- ' प्राआकेंद्र सानगडी साकोली | १ | 
७ ५, दिनांक २८.०७.२००४ प्राआकेंद्र गोंडउमरी सकोली Ea 
८ प्राआकेंद्र बिरसी साकोली ae 
९ प्राआकेंद्र केसळवाडा लाखनी हि 
| 90 | प्राआकेंद्र पोहरा लाखनी हिती. 
[ae प्राआकेंद्र साळेभाटा लाखनी za 
१२ प्राआकेंद्र सरांडी लाखांदूर Ea 
१३ प्राआकेंद्र आसगांव पवनी नि 
सा.आ.वि.श्ा.नि.क्र.संकीर्ण-२०१२/प्र.क्र.१४१/आरोग्य- 
, दिनांक १७.०१.२०१ शा कत 

१४ रै रै प्राः कोंढा शि 
एकुण पदे जि.प.भंडारा | ae | 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०२१/प्र.क्र.६०/आरोग्य-३ 


पदनाम व संवर्ग 
वैद्यकीय अधिकारी (वर्ग- पदाची 
तात्पुरती पदे प्रथमत: ज्या शासन निर्णयान्वये निर्माण Or) | पदांची 
अ.क्र. दिनांक गट-अ र्‍ 
केली तो शा.नि.क्र. व संख्या 
(वेतनश्रेणी एस-२०, 
५६१००-१७७५०० 
जिल्हा परिषद चंद्रपूर जिल्हा चंद्रपूर 
सा.आ.वि.क्र.पीएचएसी-९३/१८०/प्रक्र.१३४/आ-४, fl aes es 
ष्‌ a8 ae गक ee ह प्रा चंदनखेडा भद्रावती २ 
दिनांक ९.२.१९८३ 
२ प्राआकेंद्र चौगाण ब्रम्हपूरी ae 
सा.आ.वि.क्र.आरएलएच-१०९८/१७९५/प्रक्र.३१९/आ- द 
३ ४, दिनांक ३.७.१९९९ प्रा नागभिड ब्रम्हपूरी ली 
४ प्राआकेंद्र सिंदेवाही ब्रम्हपूरी हिं 
4 प्राआकेंद्र भद्रावती ब्रम्हपूरी 1 १_| 
सा.आ.वि.क्र.पीएचएसी-१०००/प्रक्र.9०९/आ-४, आरे 
६ रि i an i. प्रा मारोडा मुल 5 
दिनांक २०.६.२००१ 

9 प्राआकेंद्र चिचपल्ली चंद्रपूर हिप 
८ प्राआकेंद्र घग्घुस चंद्रपूर | a | 
९ प्राआकेंद्र कोठारी बल्लारपूर हित 
१० प्राआकेंद्र मारोडा मुल शकी 
| प्राआकेंद्र Tao मुल हिती 
१२ | सा.आ.वि.क्र.पीएचएसी-२००३/प्रक्र.२६१/आ-५, | प्राआकेंद्र नवरगांव सिंदेवाही ॥ 
१३ दिनांक २८.७.२००४ प्राआकेंद्र तळोधी नागभिड Ea 
१४ प्राआकेंद्र अ.नवरगांव ब्रम्हपूरी aa 
१५ प्राआकेंद्र गांगलवाडी ब्रम्हपूरी शिडी 
१६ प्राआकेंद्र मांढेळी वरोरा ea 
१७ प्राआकेंद्र सावली सावली ee | 
१८ प्राआकेंद्र नेरी चिमूर pa 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०२१/प्र.क्र.६०/आरोग्य-३ 


पदनाम व संवर्ग 
वैद्यकीय अधिकारी (वर्ग- पदाची 
तात्पुरती पदे प्रथमत: ज्या शासन निर्णयान्वये निर्माण Or) | पदांची 
अ.क्र. दिनांक गट-अ न 
केली तो झा.नि.क्र. व संख्या 
(वेतनश्रेणी एस-२०, 
५६१००-१७७५०० 
१९ प्राआकेंद्र शंकरपूर चिमूर a 
२० प्राआकेंद्र तोहगांव गोंडपिपरी 1 १_| 
२१ प्राआकेंद्र पोंभूर्णा पोंभूर्णा ae 
22 प्राआकेंद्र कढोली ES 
सा.आ.वि.श्ा.नि.क्र.संकीर्ण-२०१२/प्र.क्र.१४१/आरोग्य- a= 
23 3, दिनांक 40.09.2093 प्राः देवडा za 
२४ प्राआकेंद्र घुग्घुस डि 
२५ प्राआकेंद्र जिवती हित 
२६ प्राआकेंद्र धाबा हि 
२७ प्राआकेंद्र नारंडा a 
२८ प्राआकेंद्र विरुर स्टेन aa 
२९ शा.निर्णय दि.०९.०८.२०१९ प्राआकेंद्र मानोरा २ 
एकुण पदे जि.प.चंद्रपूर ३१ 
जिल्हा परिषद गोंदिया जि.गोंदिया 
ze प्राआकेंद्र भानपूर गोंदीया डि 
२ प्राआकेंद्र रावणवाडी गोंदीया ॥ ae 
3 Katinas dies प्राआकेंद्र इंदोरा तिरोडा Ea 
सा.आ.वि.क्र.पीएचएसी-१०८२/२०/पीएच-१६ व, — cee 
8 8 dl ea प्रा कवलेवाडा गोरेगांव Ea 
दिनांक २८.५.१९८२ वा | 
ष्‌ प्राः वनगांव आमगांव हिं 
६ प्राआकेंद्र वडेगांव तिरोडा | 
9 प्राआकेंद्र चोपा गोरेगांव ॥ 
1 शा.नि.नगर विकास व साआवि क्र./पीएचसी- प्राआकेंद्र चान्नाबाकटी * 
१०७९/५८०/पीएच-१६ व दिनांक १३.०२.१९८० अर्जुनी/मोर 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०२१/प्र.क्र.६०/आरोग्य-३ 


पदनाम व संवर्ग 
वैद्यकीय अधिकारी (वर्ग- पदाची 
तात्पुरती पदे प्रथमत: ज्या शासन निर्णयान्वये निर्माण वि Or) | पदांची 
अ.क्र. तिवक गट- न 
केली तो शा.नि.क्र. व संख्या 
(वेतनश्रेणी एस-२०, 
५६१००-१७७५०० 
झा.नि.नगर विकास व साआवि क्र./पीएचसी- आकेंद्र कु-हाडी गोरेगांव 
९ र जवा eee प्रा -हाडी गोरेगांव न 
१०८३/२३३/पीएच-१६ व दिनांक ३०.०९.१९८३ 
ति प्राआकेंद्र सोनी गोरेगांव ia] 
शा.नि.नगर विकास व साआवि क्र./पीएचसी- 
११ | १०८३/३६५६/पीएच-१६ व दिनांक २.२.१९९४ प्राआकेंद्र मुंडीकोटा तिरोडा rae 
q2 प्राआकेंद्र सुकडी तिरोडा हिती 
१३ प्राआकेंद्र मुला ॥ ee 
सा.आ.वि.शा.नि.क्र.संकीर्ण1-२०१२/प्र.क्र.१४१/आरोग्य- गा वदा ome 
१४ दनांक प्रा सौंदड Ea 
3; १७.०१.२०१३ — 
१५ प्रा रावणवाडी Ea 
१६ प्राआकेंद्र इळदा २ 
१७ साआवि शा.नि.दिनांक ०६.०६.२०१९ प्राआकेंद्र गोर्र २ 
१८ प्राआकेंद्र वेरडी पार २ 
एकुण पदे जि.प.गोंदिया २१ 
एकुण नागपूर विभागातील अस्थायी पदे १४५ 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


